राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली ९ पदे 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन पत्र, समक्रमांक दि.०५.०७.२०२१. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ, दि.०५.०९.२०२२२ 
वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ 

राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.राजभ/रास/आस्था/प्र.क्र.३३/अस्थायी पदे/२०२३/२१६, 
दि.२४.०१.२०२३ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


वाचा:- १ 
२ 


3 
8 


Serer <-> य 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी 
पदांना, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२२ अन्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्रशासकीय विभागास अधिकार आहेत. सदर अधिकार तसेच 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४.०६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राजभवन सचिव 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली वैधानिक विकास मंडळाच्या ०९ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


3. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळील सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 


दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व पदनि २०१६/प्र.क्र.३४/ २०/ 

आपुक, दि.२३.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या 

निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२०१२१२१२४४०७ असा आहे. सदर झासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
DILIP NANDKUMAR eens on tolenmentorn oo 
DESHPANDE Sees arin scour 


Date: 2023.02.20 12:16:31 +05'30' 


(दिलीप देडापांडे) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ 


२ मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
र महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती (का.२०-ओ. 


eon ७ O&M 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली अस्थायी पदे 


अ.क्र. । पदनामव वेतनश्रेणी १ पदनिर्मितीचा शासन दि.२८.०२.२०२३ ति 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा घेण्यात 
आलेला शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
ee | २ ३ शिकला षु & 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
| राज्यपालांचे उप सचिव | १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, 
सद्य:स्थितीत पद उन्नत क्र. आरएजे-१०९४/ सामान्य Wa | उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
राज्यपालांचे सह सचिव ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | संघराज्य क्षेत्राचे 
_आअ आस्थाप- प्रशासक, 
Level of Pay Matrix 20-31, दि.३१.०३.१९९४ | आस्थाप-२०२१/ 
nr प्र.क्र.७४/२०-अ, (०३) राज्यपाल / 
दि. ०५.०९.२०२२ | संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
2. उप संचालक (गट-अ) । १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(तात्पुरत्या स्वरुपात पद क्र. आरएजे -१००९/ 
उन्नत) ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
०-अ, दि.२.१२.२०० 
ee ७ २ २.१२.२००९ 
१७७५०० 
३. | लघुलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. । वरील प्रमाणे । वरील प्रमाणे 
क्र.आरएजे-१०९४/३९१/ 
(उच्च श्रेणी) 1 
प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
एस-१५ ४१८००- दि.३१.०३.१९९४ 
१३२३०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 


रि सहायक लेखाधिकारी १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
क्र.आरएजे-१०९४/९८०/ 
एस-१५ ४१८००- 
प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 
१३२३०० 
ese दि.२४.१०.१९९४ 
ष्‌. सहाय्यक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | ए-१, 2092, राष्ट्रपती, 
त क्र. आरएजे -१०९४/ | सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
-१४ ३८६००- | | 
ae ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- | विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाळ, संघराज्य 
अ, दि.३१.०३.१९९४ आस्थाप-२०२१/ क्षेत्राचे प्रशासक, 
प्र.क्र.७४/२०-अ, यपा ल 
रि (०३) रज / 
& . 
बही की रे संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
६. लिपिक-टंकलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
= क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0f 488 00- 7 
तो ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
7 वाहन चाळक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0f १९९००- 
प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
६३२०० ३२/९४/२ 
दि.२४.०१.१९९४ 
८. [37a 2 । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस क्र. आरएजे-१०९४/ 
-04 १५०००- 
मागी ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या ९ 


lly signed by DILIP NANDKUMAR 


DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 


DESHPANDE 


IN: CN = DILIP NANDKUMAR DESHPANDE, C = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2023.02.20 12:16:51 +05'30' 


(दिलीप देशपांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


